नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील २८ अस्थायी पदांना 


मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.४६/नवि-१४ 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक- ०३ सप्टेंबर,२०२०. 


वाचा: १) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. नपाप्र १०२००३/१०१५/प्र.क्र.३७/२००३/नवि-१६, 

दि. ०१.१०.२००३. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/वित्तीय सुधारणा, -१, 
दि. २१.०९.२०१६ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क.,दि.१०.०२.२०१७. 

४ शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.५५/नवि-१४, 
दि.०९.१०.२०१९ 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२०. 

६) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.४६/नवि-१४, 
दि.१७.०३.२०२० 

७) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र.नपप्रसं/ 

आस्था/आकृतिबंध/२०२०/कक्ष-१/१६००, दि.१९.०८.२०२०. 
८) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२०. 


शासन निर्णय :- 


नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या 


विवरणपत्रातील विवरणपत्र-१ व विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविलेल्या विविध संवर्गातील एकुण २८ 


अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या दि.३१.०८.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याच्या 


अटीच्या अधीन राहून तसेच, नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि.०५.०८.२०२० अन्वये मान्यता 


देण्यात आलेल्या नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार संबंधीत पदांवर 


पदोन्नती/ प्रतिनियुक्ती प्रक्रीया पुर्ण होऊन संबंधित पदनिहाय पदस्थापना होईपर्यंत अथवा 


दि.२८.०२.२०२१ यापैकी आधी येणारा दिनांक या काळावधीसाठी नगरपरिषद प्रशासन 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.४६/नवि-१४ 


संचालनालयाच्या २८ अस्थायी पदांना मुदतवाढ या झासन निर्णयान्वये शासन निर्णयान्वये मंजूर 


करण्यात येत आहे. 


२. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक एफ-२, २२१७, नगर विकास, ८० सर्वसाधारण, ००१ 


संचालक व प्रशासन, (००) (०१) संचालक, नगरपालिका प्रशासन (२२१७००४७) या लेखाशिर्षातर्गत 


खर्ची टाकण्यात येऊन सन २०२०-२१ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. Brame निर्णय वित्त विभागाच्या क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२० 


नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०३१५१५३५९५२५ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sachin Dattatray sorceress erarnoeomn 


2.5.4.20=7db996f7c088dbf2d76ad85484362957aab596e46ec268eca3b 
9822aa62fd32b, 


सोबत-विवरणपत्र-१ व 2. ५१0१5100१९ कणीक 
(सचिन सहस्रबुध्दे) 
अवर सचिव 
प्रति, 


) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
) महालेखापाल महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, बांद्रा (पूर्व) मुंबई. 

४) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


सहसंचालक, लेखा व कोषागारे , मुंबई 

विभागीय आयुक्त व प्रादेशिक संचालक नगरपालिका प्रशासन संचालनालय कोकण / पुणे 
/ नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे/नाशिक औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 

८) वित्त विभाग (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 

९) कक्ष अधिकारी (नवि-३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०)निवडनस्ती (नवि-१४) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.४६/नवि-१४ 


(नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र-एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.४६/नवि-१४, 


दिनांक- ०३ सप्टेंबर,२०२०.सोबतची विवरणपत्रे) 


विवरणपत्र - १ 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या | पदनिर्मितीचा आदेश व दिनांक 
शिया २ 3 3 4 
षि संचालक ३७४००-६७०००, ग्रेड पे १०००० शि a. न.वि.वि. क्र. नपाप्र- 
१०२००३/१०१५/प्र.क्र.३७/२००३/ 
नवि-१६, दि.०१.१०.२००३ 
२ अधिक्षक ९३००-३४८००, ग्रेड पे ४३०० ३ वरीलप्रमाणे 
३ सहायक ५२००-२०२००, ग्रेड पे २४०० षु वरीलप्रमाणे 
लघुलेखक (निम्न ९३००-३४८००, ग्रेड पे ४३०० २ वरीलप्रमाणे 
श्रेणी-मराठी-१ 
/इंग्रजी-१) 
५ | लिपिक टंकलेखक | 4200-20200, ग्रेड पे १९०० शिळ |] वरीलप्रमाणे 
द नाईक ४४४०-७४४० ग्रेड पे १६०० | | वरीलप्रमाणे 
दप्तरी ४४४०-७४४० ग्रेडपे १६०० 1 १__| वरीलप्रमाणे 
शिपाई ४४४०-७४४०, ग्रेड पे १३०० शिन वरीलप्रमाणे 
एकुण १५ 
विवरणपत्र -२ 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या | पदनिर्मितीचा आदेशा व दिनांक 
वि आ. २ 3 3 4 
a सहायक संचालक | ९३००-३४८००, ग्रेड पे ४४०० २ ay. न.वि.वि. क्र. नपाप्र 
१०२००३/१०१५/प्र.क्र.३७/२००३ 
/ नवि-१६, दि. ०१.१०.२००३ 
२ शिपाई ४४४०-७४४०, ग्रेड पे १३०० ४ वरीलप्रमाणे 
३ | सहायक प्रादेशिक ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० ३ वरीलप्रमाणे 
संचालक 
४ निरिक्षक ५२००-२०२००, ग्रेड पे २८०० ४ वरीलप्रमाणे 
एकुण १३ 
aint 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


